आर.टी.ई.२५ Cah शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती 
दर निश्चिती व प्रतिपूर्ती अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः:आरटीई-२०१८/प्र.क्र.२४५/एस.डी.-१ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०१८ 


शासन परिपत्रक:- 

आर.टी.ई. २५ टक्‍के प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती दर निश्चिती तसेच त्यातील 
सुधारणांबाबत मा.अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे अध्यक्षतेखाली दि.०६ सप्टेंबर, 
२०१८ रोजी पुणे येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयास 
अनुसरुन करावयाच्या कार्यवाहीबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 


१) सन २०१७-१८ मध्ये आर.टी.ई. २५ टक्के अंतर्गत शाळांना द्यावयाची शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती ही 
सन २०१६-१७ या वर्षाच्या मंजूर दराप्रमाणे करण्यात यावी. 


२) शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीकरिता खालील कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


) शौक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचे दायित्व शाळांना अदा करण्यापूर्वी गटशिक्षणाधिकारी स्तरावर 
शिक्षणाधिकारी यांनी आवश्‍यकतेनुसार तपासणी समित्या/पथके गठीत करावीत. 


i) सदर समित्यांनी/पथकांनी आरटीई पोर्टळवरुन झालेले प्रवेश व सरल पोर्टल मध्ये 
असलेली नावे तसेच मागील TIA carry forward झालेले Waar याची शाळेमध्ये जावून 
तपासणी करावी. प्रत्येक वर्गात जावून RTE २५टक्के प्रवेशित विद्यार्थ्यांची हजेरी घ्यावी व 
त्याचा अहवाल प्रपत्र-“अ” व प्रपत्र-“ब” मध्ये तयार करावा. 


iii) शाळेच्या शौक्षणिक फीची देखील तपासणी करावी. शौक्षणिक फी संदर्भात PTA चा 
ठराव/बैठकीचे इतिवृत्त तसेच रोख पुस्तक याचा तपज्ञील विचारात घ्यावा. 


iv) तपासणी समितीने/पथकाने शक्य असल्यास यासंदर्भात पालकांची बैठक घेऊन फी काय 
आकारली याची माहिती घ्यावी. 


७ अहवालाच्या दोन प्रती तयार कराव्यात यावर सर्व संबंधितांनी स्वाक्षरी करावी. 


vi) तपासणी पथकाने एक प्रत ठेवावी व एक प्रत मुख्याध्यापकांना द्यावी. 


NRT परिपत्रक क्रमांकः आरटीई-२०१८/प्र.क्र. २४५/एस.डी-१ 


vi) 8.£.0. यांनी त्यांच्या अखत्यारित सर्व पथकांच्या अहवालाच्या प्रती एकत्र करुन 
शिक्षणाधिकारी यांना पाठवाव्यात. 


viii) शिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या अहवालाचे आधारे सर्व झाळांची 
शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती दायित्वाची उतरत्या क्रमाने यादी तयार करावी. 


90 प्रत्येक शाळेची फी प्रतिपूर्तीसंदर्भातील फाईल प्रत्येक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात असणे 
अनिवार्य राहील. तसेच हे वरिष्ठांच्या पडताणीसाठी / ऑडिट पडताळणीसाठी उपलब्ध 
ठेवावे. 


x) आरटीई शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीकरिता शाळांना प्रथम मान्यता व आरटीईची मान्यता 
असणे आवशयक आहे. तसेच शाळांचे ऑडीटही चार्टड अकौऊंटंट मार्फत झालेले असावे व 
त्या ओंडीटमध्ये शैक्षणिक फीचा उल्लेख असावा. आरटीई मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र तसेच 
ऑडिट रिपोर्ट असल्याशिवाय झाळांना प्रतिपूर्ती करण्यात येवू नये. 


xi) Fel. (viii) मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे उतरत्या क्रमाने शाळेतील दायित्वाची यादी तयार 
झाल्यानंतर सर्व शाळांना त्यांच्या एकूण दायित्वाच्या ५० टक्के निधी वितरित करावा. 


xii) संबंधित खाजगी शाळांनी खालील अटींची पूर्तता करावी. 


अ) खाजगी शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची नोंदणी करावी. 


ब) वित्त विभागाने उपस्थित केलेल्या मुद्यांसंबंधी खाजगी शाळांनी शासनाकडून / स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांकडून जमिनी शाळेसाठी भाडेतत्वावर किंवा सवलतीच्या दरावर घेतली 
असल्यास त्याची माहिती उपलब्ध करुन द्यावी. 


क) शाळांनी इयत्ता १ ली ते ८ वी ची fee structure ची माहिती सरल पोर्टल व त्यांची वेबसाईट 
असल्यास त्यावर जाहिर करावी. 


xii) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांनी प्रपत्र-“अ” व प्रपत्र-“ब” मध्ये सर्व जिल्हयांचा 
सविस्तर प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. 


३) सन २०१९-२० या वर्षापासून प्रवेशफेऱ्या जास्तीत जास्त तीन घेण्यात याव्यात. चौथ्या विशेष 
फेरीचे आयोजन करण्यात यावे. या चौथ्या फेरीमध्ये जो प्रथम शाळेमध्ये दाखल होईल त्याला प्रवेशा 
देण्यात यावा. (First come First serve) 


४ ज्या शाळांनी शासनाच्या जमिनी सवलतीच्या दराने प्राप्त केल्या आहेत त्या शाळांचा करारनामा 
विचारात घेऊन व त्यांची नमूद कर्तव्य/जबाबदाऱ्या विचारात घ्याव्यात. सदर शाळांना आरटीई २५ 
टक्के अंतर्गत शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करु नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


DRT परिपत्रक क्रमांकः आरटीई-२०१८/प्र.क्र. २४५/एस.डी-१ 


५) आरटीई २५ टक्के करीता प्राप्त होणारा निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांनी स्वतंत्र 
खात्यात जमा ठेवावा. तसेच या खात्यातून थेट शाळांना निधी अदा करावा. तत्पूर्वी जिल्हयांतील 
शाळांना निधीची आवऱयकता जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी प्रमाणित करावी. 


२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११०१११४३३१३०२१ असा आहे. सदर 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Santosh Umeshrao Gaikwad 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School Education 

Sa n to S h U aa es h fa (0 And Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1d60828c41033ab1da6d64ef17879745d578b334c05c1 
e815 1ef933f134060bc, 


. 
G a | kwa d serialNumber=bc8833f9e2 1 3a7e4dfb9d2b071c9202ea52a04054 
e53b0c1 bbf9e50c90a2cf5c, cn=Santosh Umeshrao Gaikwad 


Date: 2018.11.01 11:50:17 +05'30' 


(संतोष गायकवाड) 


अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


) मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 

) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

) मा.सभापती, विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सचिव 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद,विधानभवन,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
) 

) 

) 

) 


सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मा. विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन,मुंबई 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

मा.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग 


) मा.आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा, सर्व 
१३) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 


१४) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व 

94) एन.आय.सी., पुणे 

१६) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)/प्रशासन अधिकारी, 
महानगरपालिका/नगरपालिका/कटक मंडळे सर्व 

१७) गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, सर्व 

१८) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई (सर्व कार्यासने) 

१९) निवडनस्ती (कार्यासन- एसडी-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरटीई-२०१८/प्र.क्र. २४५/एस.डी-१ 


प्रपत्र-अ 


आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा शाळानिहाय arate 


वर्ष 


इ.१ली (SV (eat |इ.४थी ।इ.५वी ।इ.६वी | sod | इ.८वी | एकूण 
२०१२-१३ 
२०१३-१४ 
२०१४-१५ 
२०१५-१६ 
२०१६-१७ 
२०१७-१८ 
२०१८-१९ 
एकूण 
प्रपत्न-ब 
आरटीई अंतर्गत शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत शाळानिहाय तपशील 
वर्ष आरटीई २५ | आरटीई | शाळेनेइतर | शाळेस | झाळेस वाटप | झाळेस 
जिल्हा टक्के अंतर्गत | २५ टक्के | विद्यार्थ्यांना | नियमानुसार | केलेली अदा 
शिक्षण घेत | शैक्षणिक | आकारलेली । देय शैक्षणिक | शैक्षणिक | करावया 
असलेले शुल्क फी शुल्क प्रतिपूर्ती | शुल्क ची 
विद्यार्थी संख्या | प्रतिपूर्तीचा रक्‍कम प्रतिपृ्ती शिल्लक 
द्र रक्‍कम रक्‍कम 
(७-८) 
| 9 | 2 pk | 4 & | 68 | ८ ९ 
२०१२-१३ 
२०१३-१४ 
२०१४-१५ 
२०१५-१६ 
२०१६-१७ 
२०१७-१८ 
२०१८-१९ 


टिप :- शाळेने इतर विद्यार्थ्यांना आकारलेल्या फीबाबतचा पुरावा सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


